परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र.क्र.(१५५/२१)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.उवतंशि/तांशि-१/३३/१४/१०१/१३ 
दि. ०९.०६.२०१७. 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/८१८, दि. १६.१२.२०२१. 


शासन seat: 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील झासन निर्णयान्वये श्री.मोहित बाबासाहेब भोरे यांची सहायक 


प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन 
शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव येथे दोन वर्षांच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९.०२.२०१६ मधील अटींची 
पूर्तता श्री. मोहित बाबासाहेब भोरे यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील 
तक्त्यात स्तंभ-५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे 


चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ-६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ अध्यापकाचे नाव , पदनाम व कार्यरत । रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 


क्र संस्था कालावधीतील | कालावधी पुढे चालू 
रजा कालावधी । पूर्ण होण्याचा | ठेवण्याचा 
दिनांक दिनांक 
_१_ 2 2 | # | 4 रि 
श्री.मोहित बाबासाहेब भोरे 


१३.०६.२०१७ १८ दिवस ३०.०६.२०१९ ०१.०७.२०१९ 


i सहायक प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, : 
(4.9) (a=) (म.पू) 


झासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
जळगाव 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन Area क्रमांकः GRA-202Y/ W.W.( १५५/२१)/तांशि-१ 


४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२११२४२४००४०८ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAMEER rata = 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेमार्फत) 

प्रत, 

१) संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक. 

३) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव. 

४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

५) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६) निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


